RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५, अंक ६ ]] 


गुरुवार , मार्च ७, २०१ ९ / फाल्गुन १६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 


. 


असाधारण क्रमांक 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 

शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


क्रमांक ठामपा/ शविवि /वियोअंक / २७५ ९. — ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र . टीपीएस / १२९ ७/ १३१९ / 
सी . आर-१४८ / ९ ७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ अन्वये मंजूर असून , २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली. तसेच सुधारित विकास 
योजनेतील वगळलेले क्षेत्र ( Excluded Portion) शासन निर्णय क्र . टीपीएस / १२०१/ २७४ / सीआर-२८ / २०० ९ / नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ 
अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे. (यापूढे “उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे.) 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महापालिका क्षेत्रात अंतर्गत जलद वाहतुकीकरिता ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात हाय कपॅसिटी मास 
ट्रान्सपोर्ट ट्रान्झीट करिता मार्गाचे ( एच.सी.एम.टी.आर. ) आरक्षण विकास आराखडा मंजूर करतांना ठेवण्यात आले होते. सदर मार्गासोबत कोपरी 
येथे तसेच बाळकुम येथे कारशेडचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडा २००६ नुसार 
सदर कारशेडचे क्षेत्र सागरी किनारा नियंत्रण रेषेने बाधित होत असल्यामुळे, उक्त ठिकाणी कारशेडचे बांधकाम करण्यास भूखंड उपयुक्त होणार 
नाही . 

आणि ज्याअर्थी, शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अंतर्गत मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला असून , 
त्यास ठाणे महानगरपालिकेची मान्यता मिळालेली आहे. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार एच.सी.एम.टी.आर. मार्गापलीकडे कासारवडवली 
पर्यंतच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजेचा विचार करण्यात आलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतुकीमध्ये सुधारणा करणेच्या अनुषंगाने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. 
सदर अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग प्रामुख्याने अस्तित्वातील रस्ते तसेच विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ते व एच.सी.एम.टी.आर. आखणी 
यावरून प्रस्तावित आहे. सदर अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाकरिता कारशेड आरक्षण प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . त्याकरिता मंजूर विकास 
आराखड्यातील सेक्टर क्र . ६ मौजे कावेसर व वडवली येथील हरित विभाग आणि सैनिक स्कूल आरक्षण क्र . ४ ऐवजी अंतर्गत मेट्रो कारशेड 
आणि ३० मी . रुंद रस्ता असा खालीलप्रमाणे फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये प्रस्तावित 
करणे आवश्यक आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे.) सदरचा फेरबदल करण्यास मा . महासभा ठराव क्र . १८३, दिनांक १९ मे 
२०१८ अन्वये मंजुरी दिली आहे. 


. 


भाग दोन - ८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मार्च ७, २०१ ९/ फाल्गुन १६ , शके १९ ४० 


मंजूर विकास आराखड्यानुसार 


प्रस्तावित फेरबदल 


भूखंडाचा तपशील 


क्षेत्र 


प्रस्तावित 


भूखंडाचा तपशील 


क्षेत्र 


आरक्षण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


३५.९ ४ 


हेक्टर 


हरित विभाग मौजे वडवली येथील स . नं . ९ ३ पै., ३०.४० 

९ ४ पै., ९ ५ पै., ९६१., ९ ७ पै., ९ ८ , ९९ , हेक्टर 
१०० पै. , १०१ पै., १०२, १०३, १०४ पै ., 
१०५ पै., १०९पै., ११०पै . 


( अ ) अंतर्गत ( अ) मौजे वडवली येथील स. नं . 

मेट्रो ९ ३ पै., ९ ५ पै., ९ ६पै. , ९ ७ पै. , ९ ८ , 
कारशेड ९९, १०० पै., १०१ पै., १०२, १०३, 

१०४ पै., १०५ पै., ११० पै., १११ पै., 


व १४२ पै . 


सैनिक 

स्कूल 
आरक्षण 


मौजे कावेसर येथील स . नं . ६ पै., ७ पै., 

मौजे कावेसर येथील स . नं . ६पै ., 
८ पै., ९पै., १० ते १३ , ८४ पै., २७३ , 

७ पै., ८ पै., ९पै., १० ते १४ , १५ पै., 
२७५ , २७६, २७ ९ , ३१० . 

२९पै., ३० पै., ३१, ३२ पै., ३३ पै ., 
३४ पै ., ३०४ पै., ८४ पै., २७३ , 
२७५, २७६, २७ ९, ३०४पै., 

३०६पै., ३०७ पै., ३१० पै. 
मौजे कावेसर येथील स . नं . १४ , १५ पै., १० हेक्टर ( ब ) ३० मी . ( ब ) मौजे वडवली येथील स. नं . ७६पै ., ४.४६ 
१६पै ., १८ पै., २२ पै., २३ पै., २४ पै ., 

रुंद रस्ता 

९ ३पै., ९ ४पै., ९ ६ पै., ९ ७पै., ११० पै., हेक्टर 
२९पै., ३०पै ., ३१, ३२ पै., ३३ पै., ३४पै., 

१४१ पै., १४२ पै., 
३५ पै., २७८ पै., ३०४ पै., ३०६ पै., 

मौजे कावेसर येथील स. नं . १५ पै ., 
३०७पै . 

१६पै ., १८ पै., २२ पै ., 
२३ पै., २४ पै., २ ९पै., ३० पै., 
३३ पै., ३४ पै., ३५ पै., २७८ पै., 
३०४ पै., ३०६पै . ३०७पै ., ३१० पै . 


क्र . ४ . 


. 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार “ उक्त मंजूर विकास योजनेत उक्त 
फेरबदलाबाबत ” आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविणेसाठी ही जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे महानगरपालिका , डॉ . अल्मेडा रोड, पाचपाखाडी, ठाणे यांचेकार्यालयीन सूचना फलकावर तसेच खाली नमूद 
संकेत स्थळावर ठेवण्यात आला आहे. उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना/ हरकती घ्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही सूचना 
वृत्तपत्रात व www.thanecity.gov.in या संकेत स्थळावर आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत 
आपली सूचना / हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचेकडे सादर करावी. 


ठाणे , 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


श्रीकांत मा . देशमुख, 
सहायक संचालक नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 


भाग दोन - ६७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च ७, २०१९ / फाल्गुन १६, शके १ ९ ४० 


السلہ 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 


TOWN PLANNING DEPARTMENT 


Notice 


( U /s . 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


No. TMC/ TDD / DPIC / 2759.- Whereas , the Revised Development Plan of the city of Thane has 
been Sanctioned by Government vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 /CR - 148 / 97 /UD -12 , dated the 
4th October, 1999 and came in to force from 22nd November 1999. Also the Excluded portion (EP ) from 
Revised Development plan were sanctioned vide Government s Notification No. TPS / 1201/274 /CR - 28 / 
2009/UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and came in to force from 14th May 2003 (Herein after referred to as 
" The said Sanctioned Development plan ”) . 

And whereas , High Capacity Mass Transport Route has been proposed for Internal Rapid Transport 
in Thane Municipal Corporation limits while Sanctioning the Development Plan for Thane city. Alongwith 
this route the reservation for carshed at Kopri and Balkum where proposed . The land reserved for carshed 
were affected by the Coastal Regulation Zone (CRZ) as per Coastal Zone Management Plan (CZMP ) of 
2006 and hence the carshed can notbe constructed on these land . 

And whereas , considering the increasing population of the city , a detailed project report has been 
prepared for InternalMetro and the same is approved by Thane Municipal Corporation . As per detailed 
project report, need of increasing population beyond HCMTR route upto Kasarwadavlihas been considered . 

And whereas , the Internal Metro Project is proposed for improving the internal traffic circulation in the 
city of Thane . The route of InternalMetro is mainly proposed on existing Road as well as on proposed 
Roads and HCMTR alignment in the Sanctioned Development Plan of Thane City . The Reservation for 
" Carshed” is required to be proposed for the InternalMetro Project. So it is necessary to propose modification 
in the reservation for Sainik School and the Green Zone in Village Kavesar and Village Vadavali of Sector 
6 to Reservation for Internal Metro Carshed and 30.00 mt. wide road as stated below , under Section 37 ( 1) 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in “ the said Sanctioned Development Plan ” (herein 
after referred to as “ The said modification ”) Hon . General Body of Thane Municipal Corporation vide its 
Resolution No.183 , dated the 19th May 2018 has accorded sanction for the above said procedure of 
modification . 


Proposed Modification 


Details of the Land 


Area in 
Hectares 

(Ha.) 
(6 ) 


(5 ) 


As per Sanctioned Development Plan 
Details of the Land Area in Proposed 

Hectares Modifica 

(Ha .) tion 
( 1 ) 

(2 ) 

( 3 ) 

(4 ) 
Green S. No. 93pt., 94pt., 95pt., 30.40 ( a ) Internal 
Zone 96pt., 97pt. 98 , 99,100pt., Ha . 

Metro 
101pt., 102 , 103, 104pt., 

Carshed 
105pt., 109pt., 110pt., 
of Village Vadavali and 
S.No. 6pt., 7pt., 8pt., 9pt. 
10 to 13 , 84pt.,273, 275 , 
276 , 279,310 of Village 
Kavesar. 


35.94 
Ha . 


( a ) S.No. 93pt., 95pt., 96pt., 

97pt., 98 , 99 , 100pt., 
101pt., 102, 103 , 104pt., 
105pt., 110pt., 111pt. and 
142pt. of Village Vadavali 
and S.No. 6pt.,7pt.,8pt., 
9pt., 10 to 14 , 15pt., 29pt., 
30pt., 31 , 32pt., 33pt., 
34pt., 84pt., 273,275 , 276 , 
279 , 304 pt., 306pt., 307pt., 
310pt. of Village Kavesar . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च ७, २०१९ / फाल्गुन १६, शके १९ ४० 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


10 Ha . 


Sainik S.No. 14 , 15pt., 16pt., 
School 18pt., 22pt., 23pt., 24pt., 
Res . No 4 29pt., 30pt., 31, 32pt., 

33pt., 34pt., 35pt., 278pt., 
304pt., 306pt., 307pt., 
of Village Kavesar. 


b ) 30.00 mt. (b ) S.No.76pt., 93pt., 94pt., 4.46 
wide road 96pt., 97pt., 110pt., 141pt., Ha . 

142pt. of Village Vadavali 
and S.No. 15pt., 16pt., 
18pt., 22pt., 23pt., 24pt., 
29p ., 30pt., 33pt., 34pt., 
35pt., 278pt., 304pt., 
306pt., 307pt., 31 Opt. 


And therefore , this notice is published for inviting suggestions /objections from the public to carry out 
" The said Modification in said sanctioned Development Plan ” as per the provisions under section 37 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966. The Plan showing said modification in " said sanctioned 
Development plan ” is displayed on the notice board in the office of Assistant Director Town Planning , 
Town DevelopmentDepartment, Thane Municipal Corporation , Dr.Almeida Road , Panchpakhadi, Thane 
and on website mentioned below . Any person interested may submit his suggestion or objection to the 
said modification within 30 (Thirty ) days from the publication of this notice in the news paper, on the 
website www.thanecity.gov.in and Maharashtra Government Gazette, to the Municipal Commissioner, 
Thane Municipal Corporation , Thane. 


SHRIKANT DESHMUKH , 


Thane , 
dated the 6th March 2019 . 


Asst . Director, 
Town Planning, Thane Municipal Corporation , 

Thane. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR, DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


